महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/सं.क्र.१४२४/प्र.क्र.२०६/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १० डिसेंबर, २०१८ 
संदर्भ - सा.प्रवि. शासन आदेशा क्र.प्रतिनि-२०१६/सं.क्र.१४२४/प्र.क्र.२०६/का.१४, दि.१०.१०.२०१६ 


आदेठा 
श्रीमती उ.सं.दांडेकर यांची संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये राज्यपालांचे सचिव कार्यालय, 


राजभवन येथे उप सचिव (शिक्षण) गट-अ या पदावर दोन वर्ष कालावधीकरीता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत दि.३१.१२.२०१८ रोजी संपुष्टात येत आहे. 

2. आता या आदेशान्वये श्रीमती उ.सं.दांडेकर, उप सचिव, यांच्या राज्यपालांचे सचिव कार्यालय, 
राजभवन येथे उप सचिव (शिक्षण) गट-अ या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.०१.२०१९ पासून पुढे एक वर्षे 
म्हणजेच दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१०१८०९०६२३०७ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Government Of Maharashtra, ou=General 
tion Department, postalCode=400032, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


y 42 
6314d51ecOe87d 
M (1 ५ h t a U e Ka Z | Number=77a529748c5e7c1ba7a66e8 1 c654ba3c492fdaSb29 
076241 db 1 ba213ddedf4e, cn=Imtiyaz Mushtaq 


Date: 2018.12.10 18:15:59 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.राज्यपालांचे सचिव, राज्यपालांचे सचिव कार्यालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३५. 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. सह/उप सचिव (कार्या.२०-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. श्रीमती उ.सं.दांडेकर, उप सचिव (शिक्षण), राज्यपालांचे सचिव कार्यालय, राजभवन, मलबार 
हिल, मुंबई-३५. 
८. निवड नस्ती कार्या.१४ 


